भा.प्र.से. अधिकऱ्यांचे कार्यमूल्यांकन अहवाल 
प्रतिवेदन/पुर्नाबलोकन/स्वीकृती अधिकारी ठरविणे. 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
शुध्दीपत्रक:- सीपीएफ-१०२२/प्र.क्र.२१/२०२२/दहा. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २१.०६.२०२२ 


बाचा:- १) शासन परिपत्रक क्रमांक-सीपीएफ-१०१०/प्र.क्र.४४ ४/२०१०/दहा, दिनांक २८.०३.२०११. 
२) शुध्दीपत्रक क्रमांक-सीपीएफ-१०१०/प्र.क्र.४४ ४/२०१०/दहा, दिनांक ०९.०५.२०१३. 
३) शासन परिपत्रक क्रमांक-सीपीएफ-१०१८/प्र.क्र.१९/२०१८/दहा, दिनांक २१.०२.२०१८. 
४) शासन परिपत्रक क्रमांक-सीपीएफ-१०१८/प्र.क्र.१९/२०१८/दहा, दिनांक ०८.०१.२०२०. 


परिपत्रक:- 
केंद्र शासनाने सन २००७-२००८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी गोपनीय 
अहवालाऐबजी कार्यमुल्यांकन अहवाल (PA R) विहित करणारे सुधारित नियम अधिसूचित केले असून, 
राज्यातील सर्व (प्रत्येक) भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यांकन अहवाल कोणी प्रतिवेदन / पुनर्विलोकन / 
स्वीकृत करावे हे दर्शविणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांची एकत्रित यादी दि.२८.०३.२०११, दि.०९.०५.२०१३, 
दि.२१.०२.२०१८ व दि.०८.०१.२०२० च्या परिपत्रकान्वये व शुध्दीपत्रकान्वये ठरविण्यात आली आहे. 


ce 


पुढीलप्रमाणे प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन/स्वीकृती प्राधिकारी फेर निश्‍चित करण्यात येत आहेत:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथे नमूद शासन परिपत्रकामध्ये (अ.क्र.४७) सचिव, राज्य 
मानवी हक्क आयोग या पदावर कार्यरत भाप्रसे अधिकाऱ्यांच्या कार्यमूल्यांकन अहवालासंदर्भात 


Sr. Designation ~ | Repe Reporting Authority | Reviewing 4 Reviewing = Accepting 
No. | | | | Se ह. Authority 
47 | Secretary, State Chairman, State A.C.S/P.S. / Chief 
Human Rights Human Rights Secretary, Home Secretary, 
Commission Commission Department, Government of 
| Mantralaya, Mumbai Maharashtra 
३. तसेच, सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या पदावर कार्यरत भाप्रसे अधिकाऱ्यांच्या 
कार्यमूल्यांकन अहवालासंदर्भात पुढीलप्रमाणे प्रतिवेदन/पु्नावलोकन/स्वीकृती प्राधिकारी निश्‍चित करण्यात 
येत आहेत:- 
| Sr. Designation = ee Reviewing Authority Accepting 
NO?) = 3 Ls Authorit 
101 | Secretary. Chairman, A.C.S/P.S./ Chief 
Maharashtra Public Maharashtra Public | Secretary (Personnel), Secretary, 
| Service Commission | Service Commission General Government of 
| Administration Deptt., | Maharashtra 
Hh झाप 


d:\par assistant\par 201 7\notes 20! 7\smt rubal agarwal and others.docx 


४. याव्यतिरिक्त इतर सर्व तरतुदी दिनांक २८.०३.२०११ च्या शासन परिपत्रकामध्ये, दि.०९.०५.२०१३ 
च्या शुध्दीपत्रकामध्ये आणि दि.२१.०२.२०१८ ब दि.०८.०१.२०२० च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
लागू राहतील. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०६२११६२२५४५२०७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


&फनळे 
(सु.मो.महाडिक ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ap 


PAREMS 2८ wwpr* 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, 

. मा.मंत्री (गृह), मंत्रालय यांचे खाजगी सचिव, 

. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, 

. अध्यक्ष, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई, 
सचिव, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई, 

१०. अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

११. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१२. निवडनस्ती. 


d:\par assistant\par 2017010125 2017\smt rubal agarwal and others.docx 


